जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन Seal PATH: संक्रीआ-१०२०/प्र.क्र.५५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : शासन आदेडा समक्रमांक दिनांक १०.०८.२०२० 


शासन आदेशा - 
संदर्भाधीन आदेशातील श्रीमती कविता नावंदे,जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या पदस्थापनेत 
खालील प्रमाणे अंशतः बदल करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव व पदनाम संदर्भाधीन आदेशान्वये । अंशतः सुधारणेननंतर 
पदस्थापना पदस्थापना 
| a | २ ३ PB 
a श्रीमती कविता ade जिल्हा क्रोडा अधिकारी, | जिल्हा क्रौडा 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, हिंगोली अधिकारी, औरंगाबाद 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०२१४५२१२०५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar ? 
Nanal 


05'30° 


(स्वाती नानल 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
३. संबंधिक अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 
४.मा. मंत्री, राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
५. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
६. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७.कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -9/3). 
८. निवड नस्ती. 


